अजंठां-वेरुळ लेण्यांचे संरक्षरण परिरक्षण a परिसर 
विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र शासना- 
मार्फत जेबीआयसी बॅंकेकडून प्रतिपूर्ती पध्दतीने उपलब्ध 
होणारा निधी जमा करण्यासाठी नवीन उपशिर्ष ग 
उघडण्याबाबत. 


* महाराष्ट्र शासन 
-_ गृह विभाग 
शोसन निर्णय, क्रमांक एमटीसी २००५/२/प्र.क्र.१६२/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल, २००५ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक एमटीसी २००२/२/प्रक्र.१४०/पर्यटन, दिनांक १०.५.२००२ 


: प्रस्तावना :- अजंठा - वेरुळ लेण्यांचे संरक्षण, परीरक्षण ब परीसर विकांस प्रकल्प टप्पा-१ हे काम 
Yoo अखेर पूर्ण झाले असून त्यासाठी एकूण No कोटीचा खर्च झाला असून त्या परिसरात 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. । 


२. औरंगाबाद येथे दिनांक ९ ब १० एप्रिल, २००२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकोत 
टप्पा-२ 'च्या कामास तत्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे. संदर प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्यास 
Bago कोटीचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी अंदाजे रु. ३०० कोटी खर्च प्रतिपुर्ती पध्दतीने 
810 बँकेमार्फत उपलब्ध होणार आहे. | 


३. या संदर्भात वेळोवळी झालेल्या बैठकीत. सदरचा खर्च प्रतिपूर्ती. पध्दतीने 
(Reimbursement Procedure) करण्याचा निर्णय घेण्यात॑' आला आहे. त्यानुसार राज्य 
शासनाने हा खर्च प्रथम करावयाचा असून केंद्र शासनाकडून नंतर प्रतिपूर्ती पध्दतीने निधी उपलब्ध 
होणार आहे. सचिव (पर्यटन) केंद्र शासन यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत संदर निधी स्वतंत्र खात्यात . 
जमा करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्यानुसार केंद्र शासनाकडून प्रतिपूर्ती पध्दतीने उपलब्ध 
होणारा निधी जमा करण्यासाठी एक स्वतंत्र उपलेखाशीर्ष उघडणे आवश्यक आहे. 


शासत निर्णवः- अजंठा - dea लेण्यांचे संरक्षण,.परीरक्षण व पंरीसर विकासं प्रकल्प दुस-या 
_ टप्प्यासाठी जेबीआयसी मार्फत प्रतिपूर्ती पध्दतीने. उपलब्ध होणारा निधी जमा करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे नविन उपशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यंता देण्यात येत आहे. 


११४५२- पर्यटन, 

८००, इंतर जमा रकमा (१४५२००१८) : 
(08) अजंठा वेरुळ विकास प्रकल्प-२ अंतर्गत 
जेबीआयसी"मार्फत प्रतिपूर्ती रकमा” 


* 4452- Tourism. 


800 Other Receipts (14520018) 
(01) Reimbursement Receipt of Ajanta- Elora Development 
Project from J.B.I.C.” at 


D\Pawar-Ajantha-Ellora Budget sub beadGR-! 


४. . हा शासन तिर्णय, वित्त विभागाच्या weeds त्यांचा अनोपचारिक wet 
क्र.सौआर-२६४/०५/अर्थ-१०, दिनांक १२.४. २००५ अन्बये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


| Qe ५ | ता 
. SSS Naas) Sea 
(रय. Nee ) 


अवर सचिव,गृह बिभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/लेखा ब अनुज्ञेयता), नागपूर, 
' अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
: निवासी लेखा.परीक्षा अधिकारी, मुंबई, ._.. 

महसूल व बन व्रिभाग, (महसूल) मंत्रालय, मुंबई, 

महसूल व बन विभाग, (बने) मंत्रालय, मुंबई, ' 

गृह विभाग, (परिबहन) मंत्रालय, मुंबई, ी 
_ सामान्य प्रशासन निभाग, (नागरी विमान चालन), मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (रस्ते) मंत्रालय, मुंबई, , 

ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
“ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग,.मंत्रालय, मुंबई, 
पर्याबरणे बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, . 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
वित्त बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, . gt या ता नि 
नियाजन बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, gf nae 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद .. | । दष | | 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद, 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई, 
उप संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई 
मुख्य बन संरक्षक, औरंगाबाद, 
बन संरक्षक, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र पाणीपुरबठा व जलंनिस्सारण मंडळ, मुंबई, 
* महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, मार्ग-परिबहनं महामंडळ,-मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मर्यटन विकास HES, मुंबई, . ...:. 
व्यवस्थापक, माहिती ब जनसंपर्क, महासंचालनालय, मुंबई, 
वित्त विभाग (का. अर्थ-१०) मंत्रालय, मुंबई, ! 
कार्यासन षीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई; 
निबड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


